सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण 
याकरीता असलेल्या १४ अस्थायी 
पदांना सन २०१९-२०२० या आर्थिक 
वर्षासाठी मुदतवाढ देणेबाबत. 
शेतकरी सहकारी संघ, कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र. ६२/२४ स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १७ ऑक्टोबर, २०१९ 


१) शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


क्रमांकः राजस-१००८/प्र.क्र. ५३८/५ स, दिनांक ५/५/२०११ 


2) शासन निर्णय ,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


AN 
— 


= 


ल 
— 
ma 


mM 
~n 


a 


शासन निर्णय 


क्रमांकः सपस- २०१६/ प्र.क्र.४२/ २४ स, दिनांक ३०/१२/२०१६ 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.आस्थापना/कक्ष-४/ग्राहक सह.संस्था/मुदतवाढ/२१६/२०१९,दिनांक १८/०२/२०१९ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 

दिनांक २१/०२/२०१९ 

शासन निर्णय ,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

क्रमांकः सपस- २०१९/ प्र.क्र.६२ /२४ स, दिनांक १२/०३/ २०१९ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 

दिनांक ११/०९/२०१९ 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
आस्थापना/कक्ष-४/पणन महासंघ/मुदतवाढ/१०६०/२०१९, दिनांक १४/१०/२०१९ 


य :- 


राज्यातील शेतकरी सहकारी संघ कोल्हापूर सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणाकरीता असलेल्या 
१४ अस्थायी पदांना दिनांक ३० सप्टेबर, २०१९ पर्यंत उपरोक्‍त वाचा (4) मधील शासन निर्णय, दिनांक 
१२ मार्च, २०१९ नुसार मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर १४ अस्थायी पदांना दिनांक १ ऑक्टोबर, 
२०१९ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला खालील अटींच्या अधिन 


राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


१) कार्यालय प्रमुखाचे पद वगळून उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा धिक कालावधीकरीता रिक्‍त 


असलेली पदे वगळण्यांत यावीत. 


२) अस्थायी पदे विहित पध्दतीने भरलेली असावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र. ६२/२४ स 


३) लेखापरिक्षण शुल्काची वसूली पूर्णत: होण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०२० पर्यंतच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात येणाऱ्या अस्थायी पदांचा तपज्ील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 

१ | faary लेखापरिक्षक, ९३००-३९१०० ग्रेड पे ६६०० 1 | 
वर्ग-१ 

2 | लेखापरिक्षक, वर्ग-१ ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० aa 

3 | लेखापरिक्षक श्रेणी-२ ९३००-३४८००ग्रेड पे ४२०० ३ 

४ | उपलेखापरिक्षक ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० 2 

4 | कनिष्ठ लिपीक 4200-20200 ग्रेड पे १९०० नि 

६ | शिपाई ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० Ls 
एकूण ae 


२. उपरोक्त अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 


३. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी वरील वाढीव मुदतीत 
पदाचा आढावा घेऊन,सुधारित आकृतीबंधास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यासाठी नियोजन करावे. 


४. उपरोक्त अस्थायी कर्मचाऱ्यांसाठी होणारा खर्च संबंधित सहकारी ग्राहक संस्थांकडून 
लेखापरिक्षण झुल्काद्वारे वसुल करण्यात यावा. 


५. उपरोक्त बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गत दाखविण्यात यावा सन २०१७-१८ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२४२५-सहकार 
१०१-सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण, 


१०१-(एक)(ए) लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७) 


६. सदर शासन निर्णय उपरोक्त नमूद क्र. ६ वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र. ६२/२४ स 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१०१७१६२२०६१९०२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by Ghadyale Sunanda Mohanrao 
iment Of Maharashtra, ‘Co-operation, 
Ghadyale Sunanda “* 


Ta, ou=" 
5, postalCode=400032, 
'=Maharashtra 


2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc9643515d80ba 
ale Sunanda 


6९८७1650०6 चोक 
M 0 h anrao sedecaf6Sodad6e8311bt5,cn=Ghady 


johanrao 
Date: 2019.10.17 16:23:23 +05'30' 


emm 
and Textile: 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. कृषी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. महाराष्ट्र राज्य सहकार पणन महासंघ,मुंबई, 

४. अप्पर निबंधक ( लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. विभागीय सहनिबंधक ( लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था, पुणे 

६. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर, 

७. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, होतकरी सहकारी संघ मर्या., कोल्हापूर, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 

१०.वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.कार्यासन अधिकारी, ५ स/ १२ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


